= प्रकटीकरण शाखा, गुन्हा नोंद क्रमांक 
१७६/२००९ मधून सत्र न्यायालय, शिवडी, मुंबई येथे 
दाखल खटल्यामध्ये विशेष सरकारी अभियोक्ता 
म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अँड.श्रीमती 
रोहिणी सॅलियन यांभा व्यावसायिक फी मंजूर 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. एसपीपी २०१०/प्र.क्र. २४१/पोल-१० 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ दिनांक : ५ मार्च, २०१२. 


संदर्भ :-१) शासन अधिसूचना, विधी व न्याय विभाग क्र.एसपीपी-२०१०/ए.एस.१४३/ डी-चौदा, 
दिनांक २९.१.२०११. 
२) शासन शुद्धीपत्रक, विधी व न्याय विभाग क्र. एसपीपी-२०१०/'ए.एस.१४३/डी-चौदा, 
दिनांक २१.५.२०९१. 


शासन निर्णय :- फिर्यादी जितीन कुवरजीत देढीया व त्यांची पत्मी दिना जितीन देढीया हे 


दि.२७.१०.२००९ रोजी ५.०० वाजता मॉर्निगवॉकला गेले असता दोन अनोळखी इसमांनी त्यांच्या 
पत्नीवर चॉपरनी हल्ला करून ठार मारल्याप्रकरणी गुन्हे प्रकटीकरण शाखा गु.नों.क्र.१७६/२००९ 
(काळाचौकी पोलीस ठाणे गु.नों.क्र.२२३/२००९) अन्वये दाखल गुन्ह्याच्या तपासामध्ये, फिर्यादी जितीन 
देढीया यांने त्याचे प्रेम संबंध असलेल्या मेव्हण्याची पत्नी रूपल छेडा हिच्या सांगण्यावरून स्वत:च्या 
पत्नीचा सुपारी देवून खून केल्याचे निष्पन्न झाले. सदर गुन्ह्यामधून सत्र न्यायालय, शिवडी, मुंबई येथे 
दाखल खटला क्र.२४६/२०१० मध्ये शासनाच्या वतीने कामकाज पहाज्यासाठी अँड.श्रीमती रोहिणी 
सॅलियन यांची विधी व न्याय विभागाच्या वरील संदर्भ क्र.१ oer दिनांक २९.१.२०११ च्या 
अधिसूचनेन्वये व क्र.२ येथील दिनांक २१.५.२०११ च्या शुद्धीपत्रकान्वयथे विशेष सरकारी अभियोक्ता 
म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आली आहे सबब, प्रस्तुत प्रकरणी काम पहाण्यासाठी त्यांना खालीलप्रमाणे फो 
मंजूर करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 
(१) प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी फी  :-  रू.१०,०००/- 


(२) विचारविनिमय व चर्चा फी प्रतिदिन :- रू. 3,000/- 


AEs 


र. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोलीस उपायुक्‍त 
दर्जाहून कमी नाही अशा अधिका-याकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे 
अतिरिक्‍त प्रदान होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. तसेच, प्रस्तुत प्रकरणी अँड.श्रीमती रोहिणी सॅलियन 
यांना अपरिणामकारक सुनावणी फी अनुज्ञेय असणार नाही. व विचारविनिमय फी प्रकरणामध्ये देय 


असलेल्या सुनावणी फीच्या ५०% हून अधिक असणार नाही. 


न यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस - (००) १०८, 
राज्य मुख्यालय पोलीस (०२) (०१) शहर पोलीस आस्थापना - (२०५५ ००९७) - २८ व्यावसायिक सेवा 
या लेखाशिर्षाखालील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून मासिक निर्धी विवरणपत्रानुसार 


भागविण्यात यावा. 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१५०/१९/व्यय-७, दिनांक 


३.३.२०११ अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


प सदर शासन निर्णय राज्य शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आला असून 


त्याचा संगणक संकेतांक २०१२०३०५११२६३४१२००१ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


( वि. वि. दपके ) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
अपर पोलीस महासंचालक, दहशतवाद विरोधी पथक, नागपाडा, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र्‌ १, मुंबई. 
अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
वित्त विभाग (व्यय- ७), मंत्रालय, मुंबई. 
अँड.श्रीमती रोहिणी सॅलियन, १९ शैला महल, पहिली पास्ता लेन, कुलाबा,मुंबई. 
निवड नस्ती (पोल-१०). 


PAManichal (ROA han Pace ४१ ९१1९ 


